आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत 
राष्ट्रीय बांबू अभियान योजनेकरीता निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 

(केंद्र हिस्सा - २४०६ ए ५९७) 

(राज्य हिस्सा - २४०६ ए ६०३) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
2) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र No.44-43/2018-NBM (part-I) 
(FTS-82852), Dt.09.10.2023. 
३) वन विभागाची नस्ती क्र.बांबूसा-२०२३/प्र.क्र. १६७/फ-९. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत वन विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत असलेल्या 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय बांबू अभियान या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित 


तरतुदींतून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी 


मर्यादेत केंद्र हिस्सा रु.२८.२० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१८.८० लाख इतका निधी वितरीत 


करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. 2 अन्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास मिळालेल्या 


मान्यतेस अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून निधी वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत सन २०२३-२४ अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २४०६- 


वनीकरण व वन्यजीव या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय बांबू अभियान या योजनेसाठी 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी 


वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत केंद्र हिस्सा रु.२८.२० लाख व समरुप राज्य 


हिस्सा रु.१८.८० लाख असा एकूण रु.४७.०० लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील 


तरतुदींतून खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१६ /कार्यासन-६ 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२३-२४ । सदर शासन निर्णयाद्वारे 
साठी वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 
1 १_| २ ३ aa षु 
केद्र पुरस्कृत २४०६ए५९७ ३१, १५६.१२ २८.२० 
राष्ट्रीय बांबू | (केंद्र हिस्सा ६०%) | सहायक 
अभियान २४०६ए६०३ अनुदाने १०४.०८ १८.८० 
(राज्य हिस्सा ४०%) | (वेतनेतर) 
एकूण २६०.२० ४७.०० 
2 उपरोक्त प्रमाणे रु.४७.०० लाख (अक्षरी रुपये सत्तेचाळीस लाख wad) इतका निधी 


प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, वन विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 


वितरीत करण्यात येत आहे. 


2 सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 


नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील 


दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी 


उपयोजना बाह्य क्षेत्रात केळेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने 


झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य sce भौतिक 


उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक 


महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


प. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित 


जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


च; सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ मधील शासन आदेशातील तरतुदींस 


अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१६ /कार्यासन-६ 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३११०६१५१६१७४०२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
R AJ E N D R A DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa8a7 


DEVARAM i आही 
BHAWARI ७/ द्य 
(राजेंद्र दे. FART) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
वित्त विभाग ( अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


LC C नाळ A 0 


on 6 © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


